सन २०२१-२२ या शौक्षणिक वर्षामध्ये 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी 
माध्यमाच्या नामांकित निवासी शाळांमध्ये 
शिक्षण देण्याकरिता संस्था/झाळांची निवड 
करण्याबाबत. 

अपर आयुक्त, आदिवासी विकास, नाशिक 


महाराष्ट्र शासन 
आदिवासी विकास विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक :- नानिशा-२०२०/प्र.क्र.9०/का.१२ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक :- ०३ डिसेंबर, २०२१ 


वाचा :- 

१) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक शाआझा-२००८/प्र.क्र.८१/ 
कार्या-१३, दिनांक २८.०८.२००९. 

२) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिजा-२०१६/प्र.क्र.२८०/ 
कार्या-१२, दिनांक २९.०५.२०१७. 

३) आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक नानिशा-२०१८/प्र.क्र.२१/ 
कार्या-१२, दिनांक १८.०५.२०१८ 

४) आदिवासी विकास विभाग, शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक नानिशा-२०१८/ प्र.क्र.२१/ 
कार्या-१२, दिनांक ०९.०६.२०१८. 

५) शासन पत्र क्रमांक अर्थसं-२०२०/प्र.क्र.४२/का-१२, दिनांक २६.०३.२०२१. 

६) area शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२१/ 
प्र.क्र.९४/एसडी-६, दिनांक ०७.०७.२०२१. 

७) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२१/ 
प्र.क्र.११३/एसडी-६, दिनांक १०.०८.२०२१. 

८) शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक संकीर्ण-२०२१/ 
प्र.क्र.११३/एसडी-६, दिनांक २४.०९.२०२१. 

९) शासन पत्र क्रमांक नानिशा-२०२०/प्र.क्र.9०/कार्या-१२, दिनांक १९.०७.२०२१ 
अन्वये निर्गमित सचिवस्तरीय समितीच्या बैठकीचे इतिवृत्त. 


प्रस्तावना:- 

अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित निवासी झाळांमध्ये 
शिक्षण देण्याबाबतची योजना संदर्भ क्रमांक १ येथील दि. २८.०८.२००९ रोजीच्या शासन 
निर्णयान्वये राज्यात राबविण्यात येत आहे. तसेच सदर योजनेंतर्गत निवड करण्यात आलेल्या 
नामांकित शाळांमध्ये शिक्षण घेत असलेल्या इतर विद्यार्थ्यांसमवेत योजनेंतर्गत प्रवेशित 
अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांची शैक्षणिक प्रगती अधिक चांगली होण्याच्या दृष्टीने सन 
२०१७-१८ या शैक्षणिक वर्षापासून इयत्ता १ ली व इयत्ता २ री या सुरुवातीच्या टप्प्यामध्ये 
प्रवेश देण्याबाबत संदर्भ क्रमांक २ येथील दि. २९.५४.२०१७ रोजीच्या शासन निर्णयान्वये 
मान्यता देण्या आलेली आहे. सदर योजना अंमलबजावणीमध्ये सुसूत्रता आणण्याकरिता 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिझा-२०२०/प्र.क्र.9०/का.१२ 


शाळेमध्ये उपलब्ध शौक्षणिक व निवासी सोयी सुविधा आणि त्याच्या दर्जानुसार गुणांकन 
निश्चित करून प्राप्त गुणांकनानुसार शाळांची निवड करणे व शाळांना द्यावयाचे शुल्क 
निर्धारित करण्याकरिता संदर्भ क्रमांक ३ येथील दि. १८.०५.२०१८ व संदर्भ क्रमांक ४ येथील 
दि. ०९.०६.२०१८ रोजीच्या शासन शुद्धीपत्रकान्वये सुधारित धोरण ठरविण्यात आलेले आहे. 


२. कोविड-१९ या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात लॉकडाऊन असल्यामुळे संपुर्ण 
शैक्षणिक संस्था सन २०२०-२१ या काळात काही कालावधीसाठी बंद होत्या. त्या अनुषंगाने 
नामांकित निवासी शाळांना देयके अदा करण्याच्या अनुषंगाने संदर्भाधिन क्रमांक ५ येथील 
दिनांक २६.०३.२०२१ रोजीच्या पत्रान्वये मान्यता देण्यात आलेली आहे. त्याअन्वये सन 
२०२०-२१ या शैक्षणिक वर्षात जून्या नामांकित निवासी शाळांना कायम करण्यात आल्याचे 
समजण्यात येत आहे. 


३. कोविड-१९ या विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात सन २०२१ मध्ये पुन्हा लॉकडाऊन 
लागू करण्यात आला. त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण शैक्षणिक संस्था काही कालावधीसाठी बंद 
होत्या. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ६ च्या शासन परिपत्रक दिनांक 
०७.०७.२०२१ अन्वये दिनांक १५.०७.२०२१ पासून राज्यातील कोविड मुक्त क्षेत्रात इयत्ता ८ 
वी ते इयत्ता १२ वी चे वर्ग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. तसेच शालेय शिक्षण व 
क्रीडा विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ७ च्या शासन परिपत्रक दिनांक १०.०८.२०२१ अन्वये 
दिनांक १७.०८.२०२१ पासून राज्यातील ग्रामीण भागात इयत्ता ५वी ते इयत्ता ७वी चे वर्गव 
शहरी भागातील इयत्ता ८ वी ते इयत्ता १२ वी चे वर्ग सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली 
आहे. त्याचप्रमाणे शालेय शिक्षण व क्रीडा विभागाच्या संदर्भाधिन क्रमांक ८ च्या शासन 
परिपत्रक दिनांक २४.०९.२०२१ अन्वये दिनांक ०४.१०.२०२१ पासून राज्यातील ग्रामीण 
भागातील इयत्ता ५ वी ते इयत्ता १२ वी चे वर्ग व शहरी भागातील इयत्ता ८ वी ते इयत्ता १२ वी 
चे वर्ग सुरक्षितपणे सुरु करण्यास मान्यता देण्यात आली आहे. 


४. उपरोक्त वस्तूस्थिती पाहता नामांकित योजने अंतर्गत चालू शैक्षणिक वर्ष सन २०२१- 
२२ करिता सदर योजनेअंतर्गत यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या जुन्या शाळांना कायम 
करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय:- 
कोविड-१९ विषाणूच्या प्रादुर्भावामुळे राज्यात लॉकडाऊन लागू करण्यात आला होता. 
त्यामुळे राज्यातील संपूर्ण शौक्षणिक संस्था काही कालावधीसाठी बंद होत्या. नामांकित निवासी 
शाळा योजनेंतर्गत सन २०२१-२२ या शैक्षणिक वर्षात शाळांची निवड करण्याबाबत दिनांक 
१४.०७.२०२१ रोजी बैठक आयोजित करण्यात आली होती. सदर बैठकीमध्ये झालेल्या 
चर्चेनुसार जुन्या शाळांमध्ये प्रवेशित विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक प्रगतीबाबत आढावा घेणे, तसेच 
संबंधित शाळेच्या शैक्षणिक दर्जाची खात्री केल्यानंतर वाढीव विद्यार्थी देण्याबाबत निर्णय 
घेण्यात यावा, असे निर्देश दिनांक १४.०७.२०२१ रोजी झालेल्या बैठकीत देण्यात आले आहे. 
त्यानुसार अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेंतर्गत 
यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या शाळांचे प्रचलित निकषांनुसार गुणांकन करण्यात येऊन 
सदर नामांकित झाळांमध्ये नवीन विद्यार्थी प्रवेशित न करता यापूर्वी प्रवेशित असलेले विद्यार्थी 
पृष्ठ ७ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०२०/प्र.क्र.७०/का.१२ 


सन २०२१-२२ करीता कायम ठेवण्याबाबत निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळांची यादी 


खालीलप्रमाणे आहे :- 
हि प्रकल्प 
= कार्यालयाचे संस्थेचे नाव नामांकित निवासी झाळेचे नाव व पत्ता 
; नाव 
ब्रम्हाव्हंली पब्लिक स्कूल व ज्युनियर 
नाशिक ग्रामीण शिक्षण प्रसारक क त ही त 
ग नाशिक र , ता. श्वर, जि. 


मंडळ, नाशिक, जि. नाशिक 


नाशिक 


नाशिक 


जगदंबा एज्युकेशन सोसायटी, 


ता.येवला, जि. नाशिक 


एस.एन.डी. इंग्लिश मिडीयम पब्लिक 
स्कूल, बाभुळगाव, ता. येवला, जि. 
नाशिक (एस.एस.सी.) 


नाशिक 


सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेडान 
सोसायटी, जि. नाशिक 


भोसला मिलिटरी बॉईज स्कूल, नाशिक 


नाशिक 


सेंट्रल हिंदू मिलिटरी एज्युकेशन 
सोसायटी, जि. नाशिक 


भोसला मिलिटरी गर्ल्स स्कूल, नाशिक 


नाशिक 


विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम 
ट्रस्ट, कोकमठाण, ता. कोपरगाव, 
जि. अहमदनगर 


आत्मा मलिक इंग्लिश मिडीयम गुरुकुल, 
पुरणगाव, ता. येवला, जि. नाशिक 


नाशिक 


आर.पी. गोडगे पाटील ग्रामीण 
बहुउद्देशिय शिक्षण प्रसारक संस्था, 
चिंचोली गुरव, ता. संगमनेर, जि. 
अहमदनगर 


आर.पी. गोडगे पाटील इंग्लिश मिडीयम 
स्कूल, वावी, ता. सिन्नर, जि. नाशिक 


नाशिक 


अमृता वेष्णवी एज्युकेशन अन्ड 
वेलफेअर ट्रस्ट, कल्याण 


शताब्दी इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
आगासखिंड, ता. नाशिक, जि. नाशिक 


कळवण 


के. तुळशीराम सखाराम हिरे शिक्षण 
संस्था, दाभाडी, ता. मालेगाव, 
जि.नाशिक 


जयहिंद ghee मिडीयम स्कूल, 
दाभाडी, ता. मालेगाव, जि. नाशिक 


कळवण 


कसमादे परिसर विकास मंडळ, 
विठेवाडी, ता. देवळा, जि. नाशिक 


डा. डी. एस. आहेर पब्लिक स्कूल, 
वेठवाडी, ता. देवळा, जि. नाशिक 


क fo) 


कळवण 


ज्ञानदा शौक्षणिक सामाजिक संस्था, 
वडेल, ता. माळेगाव, जि. नाशिक 


स्वामी विवकांनद स्कूल फार एक्सलंस, 
अंजग, ता. मालेगाव, जि. नाशिक 


हि 4 


नंदुरबार 


सुवार्ता अलायन्स मिनीस्ट्रीज ट्रस्ट, 
नंदूरबार, जि. नंदूरबार 


एस. ए. मिशन इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
शहादा, जि. नंदूरबार 


१२ 


नंदुरबार 


सुवार्ता अलायन्स PHS ट्रस्ट, 
नंदूरबार, जि. नंदूरबार 


एस. ए. मिशन इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
तळोदा रोड, नंदुरबार 


१३ 


नंदुरबार 


आदिवासी देवमोगरा एज्युकेशन 
सोसायटी, नटावद, ता. जि. नंदुरबार 


के. डी. गावीत निवासी इंग्रजी माध्यमाची 
शाळा, पथराई, ता. जि. नंदुरबार 


१४ 


तळोदा 


विद्यासहयोग बहुउद्देशिय संस्था, 
तळोदा, जि. नंदुरबार 


विद्या गौरव प्रा. इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
अमलाड, तळोदा, जि. नंदुरबार 


पृष्ठ ७ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिझा-२०२०/प्र.क्र.9०/का.१२ 


हस्ती पब्लिक स्कूल, दोंडाईचा, ता. 


हस्ती पब्लिक स्कूल, दोडाईचा, ता. 


१५ धुळे शिंदखेडा, जि. धुळे areas, जि. धुळे 
, जि. धुळे , जि. धुळे 
श्री. ह. भ. प. शांकरबुवा चौधरी esa 
धुळे आहोत तरणा J सुरुची प्रायमरी इंग्लिडा मिडीयम स्कूल, 
१६ धुळे शौ , चिमठाणे, ता. श्रिंदखेडा, जि. धुळे 
तदरेव विध, चिमठाणे, ता. , जि. धुळे 
, जि. धुळे 
at धुळे प्रोग्रेसिव्ह रुरल इन्स्टिट्यूट ऑफ | सदाशिवशीठ आर बाविस्कर इंटरनंडानल 
$ टेक्नॉलॉजी, शिरपूर, जि. धुळे स्कूल, दहिवद, ता. शिरपूर, जि. धुळे 
वा धुळे श्री. स्वामी स्वयंसेवाभावी संस्था, | सरस्वती इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
ड़ गणेशपुर, ता. साक्री, जि. धुळे गणेशपुर, ता. साक्री, जि. धुळे 
स्व. दगडाबाई चंपाळाळ बियाणी, 
aS a ae भुसावळ बियाणी पब्लिक स्कूल, जामनेर रोड, 
१९ यावल | 3 विकास मंडळ,  आुसावळे तो. spares, लिजळयाग 
या ,ता. , जि. जळगाव 
जि. जळगाव 
महात्मा फुले सामाजिक व शैक्षणिक हॅरिसन 
नावल. विमा tania हॅरिसन पब्लिक स्कूल, चाळीसगाव, जि. 
२० | यावळ | विकास मंडळ, , जि. द्या 
क जळगाव 
जळगाव 
रल pete त स वक लिटल हार्ट इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
29| was | sae Geer , जि. जळगाव ह ळी Oe 
वेले, ता. , जि. जळगाव 
= विवेकानंद प्रतिष्ठाण जळगाव, ता. | विवेकानंद प्रतिष्ठाण steer मिडीयम 
२२ | यावल या स्कूल, संभाजीनगर aa 
जि. जळगाव ; , ता. जि. जळगाव 
गोड तत सहाला shoal मिडीयम निवासी पब्लिक स्कूल, 
आव गोंड स्मिथ चॅरीटेबल ट्रस्ट किनगाव, 2 ES CES ea Ei e 
23) यावल aes aa किनगाव डोणगाव रोड, ता. , जि. 
ता. , जि. जळगाव वळा 
जळगाव 
माडा सरस्वती विद्या प्रसारक मंडळ | आयडियल इंग्लिडा मिडीयम स्कूल, 
२४ | यावल ना Ieee 
,ता. , जि. जळगाव , जि. जळगाव 
ee एन.एफ.ई.मिठान इंडिया, Par) मिमोसा इंग्लिश मिडीयम स्कूल, चोपडा, 
२५। यावल cee तज ey त 
हाऊस, , जि. जळगाव ता. , जि. जळगाव 
ओंकारेश्वर बहुउद्देशिय संस्था लिटील est प्री प्रायमरी व बालविश्व 
गी ओंकारेश्वर बहुउद्देशिय : स्कुल; कासोदा ae 
२६ | यावल आ त प्रायमरी : , a. : 
विटनेर, ता. , जि. जळगाव a 
जि. जळगाव 
सत्यशोधक महात्मा फुले शिक्षण ataris ft, संवग docks स्कल 
यावल | संस्था, मालपूर ait सुरेशचंद्र बी. संघवी इंटरनॅशनल : 
२७ | यावल ; , ता. , जि. स्य वाध ल SESH 
धुळे ,ता. , जि. जळगाव 
= प्रकाशचंद्र जेन बहूउद्देशिय संस्था, | जेन इंटरनॅशनल स्कूल, पळासखेडा, ता. 
2¢| यावल ey ee न iy age 
ता. , जि. जळगाव , जि. जळगाव 
अमृतवाहीनी शोती व विकास संस्था, अमुतवाहीनी मॉडेल स्कुल, संगमनेर 
राजूर | sree Se अमृतवाहीनी मॉडेल : ,ता. 
२९ | राजूर , ता. , जि. a eee Oe ae 
eee , जि. अहमदनगर 
अहमदनगर 
प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, प्रवरा पब्छिक स्कूल, प्रवरानगर 
राजूर प्रवरानगर य प्रवरा पब्लिक : , ता. 
३० | राजूर , मु. पो. लोणी, ता. 


जि. अहमदनगर 


राहता, जि. अहमदनगर 


पृष्ठ ७ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०२०/प्र.क्र.७०/का.१२ 


२१ 


राजूर 


फाऊंडेशन फार रुरल इंटिग्रेशन 
एज्युकेशन अँन्ड SE सर्व्हिसेस, मुंबई 


रामराव आदिक पब्लिक स्कूल, निपाणी 
वडगाव, ता. श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर 


३२ 


राजूर 


दि. पूर्णा जिझस स्कूल सोसायटी, ता. 
श्रीरामपूर, जि. अहमदनगर 


सेंट झेवियर्स पब्लिक स्कूल, श्रीरामपूर, 
जि. अहमदनगर 


२३ 


राजूर 


धन्वंतरी मेडीकल अँड wan 
फाऊंडेशन, अहमदनगर 


आयझॅक पब्लिक स्कूल, भाळवणी, ता. 
पारनेर, जि. अहमदनगर 


२४ 


राजूर 


प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्था, 
प्रवरानगर, मु. पो. लोणी, ता. राहता, 
जि. अहमदनगर 


प्रवरा गर्ल्स इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
लोणी, ता. राहता, जि. अहमदनगर 


३५ 


राजूर 


आंतरभारती रुरल इंटरनॅशनल 
संस्था, विरगाव, ता. अकोले, जि. 
अहमदनगर 


धर्मवीर आनंदराव दिघे, soar मिडीयम 
स्कूल, विरगाव, ता. अकोले, जि. 
अहमदनगर 


३६ 


राजूर 


अभिनव शिक्षण संस्था, नवलेवाडी, 
ता. अकोले, जि. अहमदनगर 


श्री. मारुतीराव कोते अभिनव पब्लिक 
इंग्लिश मिडीयम स्कूल, अकोले, ता. 
अकोले, जि. अहमदनगर 


३७ 


राजूर 


प्रसाद ग्रामीण शिक्षण संस्था, गणेगाव, 
पो. गुहा, ता. राहूरी, जि. अहमदनगर 


श्री. बाळासाहेब वाणी सेंट्रल स्कूल, 
गणेगाव, पो. गुहा, ता. राहूरी, जि. 
अहमदनगर 


3¢ 


राजूर 


विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम 
ट्रस्ट, कोकमठाण, ता. कोपरगाव, 
जि. अहमदनगर 


ओम गुरुदेव इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
कोकमठाण, ता. कोपरगाव, जि. 
अहमदनगर 


२९ 


राजूर 


विश्वात्मक जंगली महाराज आश्रम 
ट्रस्ट, कोकमठाण, ता. कोपरगाव, 
जि. अहमदनगर 


आत्मा मलिक इंटरनॅशनल स्कूल, 
(9.8.5.£.) कोकमठाण, ता. कोपरगाव, 
जि. अहमदनगर 


राजूर 


प्रवरा मेडीकल ट्रस्ट, मु. पो. लोणी, 
ता. राहता, जि. अहमदनगर 


पी. एम. टी. इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
VON, ता. शेवगाव, जि. अहमदनगर 


४१ 


राजूर 


सुलोचना बेल्हेकर सामाजिक व 
शैक्षणिक संस्था, भानसहिवरे, ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर 


ज्ञानेश्वर इंटरनशनल स्कूल (C.BS.E), 
भानसहिवरे, ता. नेवासा, जि. 
अहमदनगर 


४२ 


राजूर 


सुलोचना बेल्हेकर सामाजिक व 
शैक्षणिक संस्था, भानसहिवरे, ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर 


ज्ञानेश्वर पब्लिक 
भानसहिवरे, ता. 
अहमदनगर 


स्कूल (SSC) 
नेवासा, जि. 


33 


राजूर 


त्रिमुर्ती पावन प्रतिष्ठाण, नेवासा, ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर 


त्रिमुर्ती पब्लिक स्कूल, ता. नेवासा, जि. 
अहमदनगर 


totes 


राजूर 


त्रिमुर्ती पावन प्रतिष्ठाण, नेवासा, ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर 


त्रिमुती पब्लिक स्कूल, ता. शेवगाव, जि. 
अहमदनगर 


४५ 


राजूर 


त्रिमुर्ती पावन प्रतिष्ठाण, नेवासा, ता. 
नेवासा, जि. अहमदनगर 


त्रिमुर्ती पब्लिक स्कूल, ढोर जळगाव ता. 
शेवगाव, जि. अहमदनगर 


पृष्ठ ७ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिझा-२०२०/प्र.क्र.9०/का.१२ 


अरुणोदय बहुउद्देशिय ग्रामीण विकास 
४६ राजूर । संस्था, श्रद्धा कल्पना पॅलेस, 
गणेशवाडी स्टेशन रोड, अहमदनगर 


केदारेश्वर इंग्लिश मिडीयम स्कूल, 
बाभूळगाव, ता. शेवगाव, जि. अहमदनगर 


स्व. भाऊ दाजी पाटील देशमुख 
so} राजूर ग्रामीण विकास प्रतिष्ठाण, कोतूळ, 
ता. अकोले, जि. अहमदनगर 


कोतूळ पब्लिक स्कूल, कोतूळ, जि. 
अकोले, जि. अहमदनगर 


के. मातोश्री भागीरथ सिताराम निघुते | लोटस «ghee मिडीयम स्कूल, 
४८ | राजूर | मेमोरीअल फाऊंडेडान, संगमनेर जि. | वडगावपान, ता. संगमनेर, जि. 
अहमदनगर अहमदनगर 


२. अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत 
यापूर्वी निवड करण्यात आलेल्या तथापि, योजनेअंतर्गत शाळा निवडीचे प्रचलित निकष पूर्ण न 
करणे, भौतिक सोयी सुविधांचा अभाव, कमी गुणांकन असलेल्या एका शाळेची योजनेअंतर्गत 
मान्यता रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात येत आहे. सदर शाळा खालील प्रमाणे आहे. 


प्रकल्प 

म्य कार्यालयाचे संस्थेचे नाव नामांकित निवासी शाळेचे नाव व पत्ता 
; नाव 

न एस.एन.डी. shea मेडीयम पब्छिक 

वारीस जगदंबा एज्युकेशन सोसायटी, स्कल anager 8 ही व्या 
न नाशिक cea व ; , ता. , जि. 

ता. , जि. नाशिक ee 
नाशिक (सीबीएसई) 


३. उपरोक्त परिच्छेद २ मधील तक्त्यात दर्शविल्याप्रमाणे अपर आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास, नाशिक यांच्या कार्यक्षेत्रातील सदर योजनेअंतर्गत मान्यता रद्द होत असलेल्या एका 
नामांकित शाळेतील विद्यार्थ्याचे अनुक्रमे (9) एकलव्य इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा (2) शासकीय 
इंग्रजी माध्यमाच्या शाळा (३) जून्या acter नामांकित निवासी झाळांमध्ये समायोजन 
करण्याबाबतचा प्रस्ताव अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक यांनी ७ दिवसात आयुक्त, 
आदिवासी विकास, नाशिक यांच्यामार्फत शासनास सादर करावा. 


४. नामांकित निवासी शाळा योजनेंतर्गत प्रचलित सर्व शासन निर्णय तसेच शासन नियमांचे 
काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच सदर तरतुदींचे पालन न करणाऱ्या शाळांची मान्यता रद्द 
करण्यात येईल. 


५. सदर योजनेची अंमलबजावणी संबंधित प्रकल्प अधिकारी करतीळ तसेच अपर 
आयुक्‍त आदिवासी विकास योजनेचे “पर्यवेक्षकीय अधिकारी” म्हणून व आयुक्‍त, आदिवासी 
विकास नाशिक हे “नियंत्रक अधिकारी” म्हणून जबाबदारी पार पाडतील. 


६. सदर योजनेसाठी होणारा खर्च खालील लेखाशिर्षाखाली करण्यात यावा. 
“मागणी क्र. टी-५ 
२२२५-अनुसूचित जाती, अनुसूचित जमाती व इतर मागास वर्ग यांचे कल्याण- 
पंचवार्षिक योजनेतर्गत योजना- जनजाती क्षेत्र उपयोजना- 


पृष्ठ ७ पैकी ६ 


शासन निर्णय क्रमांकः नानिशा-२०२०/प्र.क्र.७०/का.१२ 


०२ अनुसूचित जमातीचे कल्याण 
७९६, जनजाती क्षेत्र उपयोजना-राज्य योजनांतर्गत योजना 
(०२) जनजाती क्षेत्राबाहेरील उपयोजना 
(०२) (२९) अनुसूचित जमातीच्या विद्यार्थ्यांना इंग्रजी माध्यमाच्या नामांकित झाळांमध्ये 
शिक्षण देणे. 
(२२२५ सी-९९९) ३१ “सहायक अनुदाने (वेतनेतर)” 


सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 
उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२११२०३१८०६३६३८२४ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


VUESING FATTESING 
VASAVE 
(fa. फ. वसावे) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१) मा. राज्यपाल यांचे सचिव, राजभवन, मुंबई, 
२) मा. मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई, 
३) मा. मंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 
४) मा. राज्यमंत्री (आदिवासी विकास) यांचे खाजगी सचिव, 


Cc 


अपर मुख्य सचिव, शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
सचिव, आदिवासी विकास विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 

महाळलेखापाल-१/२ (लेखा व अनुज्ञेयता)/(लेखापरिक्षा), मुंबई / नागपूर, 
आयुक्‍त, आदिवासी विकास आयुक्तालय, नाशिक, 

qo) अपर आयुक्‍त, आदिवासी विकास, नाशिक / ठाणे / नागपूर / अमरावती, 
११) सर्व प्रकल्प अधिकारी, एकात्मिक आदिवासी विकास प्रकल्प, 

१२) सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
) 
) 


(२ S&S ८४ 


) 

) 

) 

) 
५) अपर मुख्य सचिव, वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई, 
) 

) 

) 

) 


vo 


१३) सर्व संबंधित संस्था/शाळा (संबंधित प्रकल्प अधिकारी यांच्यामार्फत), 
१४ निवड नस्ती (कार्या-१२). 


पृष्ठ ७ पैकी ७ 


